उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अया 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२६७/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २० जानेवारी, २०२०. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (2), ४ (3), ४ (४, ४ (५) TE मधील 
तरतूदीनुसार सहकार विभागातील खाली नमूद केलेल्या उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदली करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र) उपनिबंधक सहकारी | सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
संस्था यांचे नाव 


च्यि a 
१) | श्री.आर. एन. कटके जिल्हा उपनिबंधक जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, 
सहकारी संस्था, वाशिम यवतमाळ (रिक्‍त पदावर) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार 


आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२०१५५५२७२१०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudin Gaikwad 
Dl ‘Mahara: 


Sudin Gaikwad - 


(डॉ. सुदिन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन ), व्दारा सहकार 
आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था, व्दारा- 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२६७/५-स 


9्ट 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. सर्व संबधित अधिकारी 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस््रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक. 

११. प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१२. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१३. निवड नस्ती (कार्यासन-पस). 


Cc 
ae 


aa) 


ळ 


io 


vo 


. महालेखापाल, AERTS - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


